वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 
परभणी (२४१५ ००५२) अंतर्गत माहे, डिसेंबर 

२०१९ मध्ये “०४- निवृत्तीवेतन विषयक खर्च" या 
बाबींतर्गत मंजूर केलेले अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मकृवि-१२१९/प्र. क्र.१५१/७-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २० फेब्रुवारी २०२०. 


वाचा :- 9) कार्यासन २अे, कृषि व पदुम विभाग, पत्र क्र. प्रक-२०१९/प्र.क्र.१२४/१९/२-अ, 
दिनांक ०६/०१/२०२० 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक - पूरक - २०१९/प्र.क्र.११५/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक ०३ जानेवारी २०२० 
शासन निर्णय :- 
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी या विद्यापीठांतर्गत निवृत्तीवेतन धारक / 


कुटूंब निवृत्तीवेतन धारकांच्या थकित देय असलेल्या रकमा अदा करण्यासाठी सन २०१९-२० या आर्थिक 


वर्षात “०४ - निवृत्तीवेतन विषयक खर्च” या बाबी अंतर्गत रु.१२.५० कोटी इतक्या अतिरीक्त अनुदानाची 


मागणी केलेली होती. माहे डिसेबर, २०१९ चे अधिवेनामध्ये, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 


परभणी (२४१५ 0042) अंतर्गत "०१ पीकसंवर्धन” या उपशीर्षांतर्गत “०४-निवृत्तीवेतन विषयक खर्च" या 


बाबीकरिता रु. १२,५०,००,००० (अक्षरी रु. बारा कोटी, पन्नास लाख रुपये) एवढा निधी पुरवणी 


मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेला आहे. सदरचा निधी खालील नमूद अटी व शतींच्या अधिन राहून 


वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 

अटी व शर्ती 

१ कृषि विद्यापीठांनी व कृषि परिषदेने उपलेखाशिर्ष / गट / योजना आणि बाबनिहाय वितरीत 
केलेला निधी संबंधीत योजनेतील जी पदे / बाबी, योजनेतर योजना म्हणून पुढे चाळू ठेवण्यास शासनाने 


मान्यता दिली आहे, त्या पदांचे वेतन व भत्ते आणि अनुज्ञेय बाबींसाठीच फक्त खर्च करावा. काही पदे 


रिक्‍त असल्यामुळे अथवा अन्य बाबी / कारणांमुळे एखाद्या योजनेखाली अनुदान अखर्चित राहील्यास, 


सदर अनुदान पुढील महिन्यामध्ये वितरीत करण्यात येणा-या अनुदानामध्ये समायोजित करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२१९/प्र. क्र.१५१/७-अ, 


2. उपलेखाशिर्षनिहाय, गटनिहाय, योजनानिहाय व बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी कोणत्याही 


कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल तर सदर अखर्चित / शिल्लक निधी शासनाचे 


मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर वर्ग करु नये किंवा खर्च करु नये. 


३) उपलेखाशिर्षनिहाय मंजूर योजनांचे व त्या अंतर्गत मंजूर असलेल्या पदांचे सुधारित 


आकृतीबंधानुसार व्यवस्थितरित्या गटनिहाय वर्गीकरण केले आहे किंवा कसे याची कृषि परिषदेने / 


विद्यापीठाने सखोळ तपासणी करावी. सदर वर्गीकरणामध्ये शासनाच्या मान्यतेशिवाय कोणतेही ges 


करु नयेत. 


४ प्रत्येक गटामधील वितरीत केलेले सहाय्यक अन महसूली उत्पन्न त्या गटातील अनुज्ञेय 


बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी आणि विकास कामे करण्यासाठी उपयोगात आणावे. एका गटाचे 


सहायक अनुदान आणि महसूली उत्पन्न दुस-या गटातील योजनां / बाबींसाठी वर्ग करु नये. एखाद्या 


गटातील योजनेसाठी जास्त सहायक अनुदान वितरीत झाले असेल तर, पुढील निधीची मागणी 


करताना सदर जास्तीचे अनुदान विचारात घेऊन तेवढ्या कमी व अनुज्ञेय निधीची मागणी करावी. 


५ शासनाने मंजूर केलेल्या पदांपैकी जी पदे महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३ आणि 


महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९० मधील तरतूदीप्रमाणे भरळेळी आहेत व सदर पदे योजनेतर 


खर्चाने पुढे चाळू ठेवण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे, अशा पदांच्या वेतन व भत्त्यांसाठीच विहीत 


अनुदान देय राहील. 


६ प्रत्येक उपळलेखाशीर्ष / गट/योजना आणि बाब निहाय स्वतंत्र लेखे / हिशोब ठेवावेत. 


७ ज्या योजनांतर्गत / योजनेतर योजनांचा कालावधी संपळेला आहे, अज्ञा योजना संबंधित 


कालावधीनंतर शासनाची मान्यता मिळाल्याशिवाय योजनेतर/योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चाळू ठेऊ नयेत. 


८) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने, कृषि विद्यापीठांना मंजूर केलेले सहाय्यक अनुदान, 


अनुदान सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, तसेच विहीत sear / कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्यात येत 


आहे किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा मुल्यमापन अहवाल झासनास संबंधित आर्थिक वर्ष 


समाप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत सादर करावा. तसेच, मागील आर्थिक वर्षाचा 


अखर्चित निधी किती आहे हे तात्काळ शासनास कळवावे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२१९/प्र. क्र.१५१/७-अे, 


९) शासनाने विद्यापीठाच्या काही नवीन योजनांना मान्यता देताना, सदर योजनेमधील पदे अंतर्गत 


समायोजनाने उपलब्ध करण्यास/भरण्यास मान्यता दिलेली आहे. यामुळे सदर नवीन योजनेसाठी नवीन 


पदे निर्माण झाल्यामुळे, ज्या योजनेतर / योजनांतर्गत मूळ योजनांमधील पदे अंतर्गत समायोजनाने नवीन 


योजनेकरिता वर्ग / उपलब्ध केली असतील, त्या मूळ योजनांमधील पदांचे वेतन व भत्यासाठी या 


आदेशान्वये वितरीत केलेला निधी खर्च करु नये. तसेच तिमाही अनुदानाची मागणी करताना, अशा 


पदांचे वेतन व भत्त्यासाठी लागणा-या निधीची मागणी करु नये. 


१०) कृषि विद्यापीठांना त्यांचे महसूली उत्पन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. याबाबत 


विद्यापीठाने विहीत आदेश आणि कार्यपध्दतीनुसार उचित कार्यवाही करावी. तसेच महसूली उत्पन्न 


वाढविण्याच्या योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी. 


११) विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, 


महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता १९९१ मधील 


तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेशा व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका-यांची प्रशासकीय 


व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे 


किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 


१२) सन 2098-2020 मधील अनुदानाची मागणी करताना, विद्यापीठाने दरमहा १० तारखेपर्यंत 


योजनानिहाय वितरीत केलेले अनुदान, प्रत्यक्ष खर्च आणि शिल्लक अनुदान याबाबतचा अहवाल सादर 


करावा. यापुढे अनुदानाची मागणी सादर करताना, पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानातील शिल्लकीची 


प्रस्तावित मागणीशी सांगड घालून, प्रत्यक्षात आव्यक तेवढ्याच अनुदानाची मागणी करण्यात यावी. 


१३) नियमबाह्य योजना पदे आणि बाबींसाठी खर्च करु नये. 


१४ विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्त अटी व aid 


काटेकोरपणे अनुपालन करावे. 


१5५) उपविभागीय कृषि अधिकारी, परभणी या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित मंजूर 


केलेले अनुदान शासन निर्णय क्रमांक कृषि व सहकार विभाग क्रमांक ओजीयु-१०७२/१८४७१/व्ही, 


दिनांक २७ सप्टेंबर १९७२ आणि झासन निर्णय क्रमांक कृषिवि- २००३/सीआर-३५/२०-अ, दिनांक 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२१९/प्र. क्र.१५१/७-अे, 


२५/४/२००३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कृषि विद्यापीठांचे नियंत्रक यांना अदा करण्याबाबत आवश्‍यक 


कार्यवाही करावी. 


१६) या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०१९-२०२० च्या अंदाजपत्रकात लेखाशीर्ष २४१५ ००५२ अंतर्गत ०४- 


निवृत्तीवेतन विषयक खर्च याकरीता मंजूर केलेल्या तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत 


भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


अ उपलेखाशिर्ष / बाब/योजना माहे, डिसेंबर २०१९ मध्ये सन २०१९-२० करिता वितरीत 
क्र मंजूर पुरवणी मागणी करावयाचे अनुदान 
०१ पीक संवर्धन (२४०१ ००५२) , ०४, निवृत्तीवेतन विषयक खर्च 
शि वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि १२,५०,००,००० १२,५०,००,००० 
विद्यापीठाला सहाय्यक अनुदान 
(28940042) 
एकूण १२,५०,००,००० /- १२,५०,००,००० /- 


हे आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधीळ परिच्छेद १४२ व १४४ 


अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक - 


पूरक - २०१९/प्र.क्र.११५/अर्थसंकल्प-३, दिनांक ०३ जानेवारी २०२० नुसार वित्त विभागाच्या 


मान्यतेनंतर निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२००२२०१५२९४९२८०१ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे Sea याच्या आदेशानुसार व नावाने. Digitally signed by Gite Pratap Venkat 
Gite Pratap Hse = in य हय may 


705dc27d17e7#5a948e535706ff2c3a1f6c321 2fbe679cdac2d 


a 

seria INumber=707437d6d784d92730d943579bec96a06c8b9d 1 bofs45fe 
42541583be9e598cd, e fel ०0 

Di 


ite: 2020.02.20 15:33:55 +0530! 


(प्रताप व्य.गिते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१. सदस्य सचिव तथा महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, 
गणा 

२. संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, पुणे-१, 

३. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक/ संचालक (शिक्षण), महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, 

४. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक/ संचालक (शिक्षण), डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२१९/प्र. क्र.१५१/७-अे, 


५. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक/ संचालक (शिक्षण), वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 
परभणी, 

. कुलसचिव / नियंत्रक / संचालक (शिक्षण), डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 

. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर / दापोली / अकोला / परभणी, 

. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर / उपकोषागार अधिकारी, राहूरी, जिल्हा अहमदनगर, 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी / उपकोषागार अधिकारी, दापोली, जिल्हा रत्नागिरी, 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला / उपकोषागार अधिकारी, अकोला, जिल्हा अकोला, 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी / उपकोषागार अधिकारी, परभणी, जिल्हा परभणी, 

१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१५.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

१६.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१७.उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१८. वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - 93), HATHA, मुंबई - Yoo ०३२, 

१९.कक्ष अधिकारी, कार्यासन २ओ / ६अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 

२०.कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२ 


eon G&G & 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


